RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक १०५]] 


मंगळवार , डिसेंबर २९, २०१५ / पौष ८ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २१४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ 


. 


अधिसूचना 


वक्फ अधिनियम , १ ९९ ५ . 


- 


क्रमांक वक्फ २०१५ / प्र.क्र . ५७ / का.४. वक्फ अधिनियम, १९९ ५ ( १९९ ५ चा ४३ ) च्या कलम १०९ च्या उप - कलम (१ ) व उप 
कलम ( २) मधील पोट - कलम ( xxiia ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या व यासंदर्भात प्राप्त असलेल्या सर्व शक्तींचा वापर करून तसेच , 
यासंदर्भात अस्तित्वात असलेले सर्व नियम , आदेश व दस्तऐवज अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणावर अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्यांचे तसेच सेवा शर्तीचे विनियमन करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे नियम करीत आहे 

१ . संक्षिप्त नाव.- या नियमांना “ महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण ( अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती व सेवाशर्ती) नियम , २०१५ 
असे संबोधण्यात यावे. 


- 


११ 


२ . 


व्याख्या. 


- 


(१) या नियमांमध्ये संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक असेल ते खेरीज करून , 
( अ ) " अधिनियम ” याचा अर्थ वक्फ अधिनिमय , १९९ ५ (१ ९९ ५ चा ४३ ), असा आहे . 
( ब ) “ अध्यक्ष ” याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष, असा आहे. 

( क ) समिती ” याचा अर्थ या नियमांतील नियम क्रमांक ४ च्या उप -नियम (३ ) खाली गठित करण्यात आलेली समिती, असा 
आहे. 


“ 


( ड ) 


“ 


पदवी " याचा अर्थ एखाद्या संविधानिक विद्यापीठाची पदवी, असा आहे . 
( इ ) विभाग " याचा अर्थ 

महाराष्ट्र शासनाचे अल्पसंख्याक विकास विभाग , असा आहे . 
( फ ) " शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन , असा आहे . 
( ग ) “ उच्च न्यायालय 

नागपूर 

आणि औरंगाबाद खंडपीठासह मुंबई उच्च न्यायालय, असा आहे. 


याचा अर्थ 


( १ ) 


भाग चार- अ - २१४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर २ ९, २०१५ / पौष ८, शके १ ९ ३७ 


“ 


“ 


( य ) 


( ह ) विधि व न्याय विभाग ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाचे विधि व न्याय विभाग असा आहे . 

सदस्य " याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाचे सदस्य, असा आहे. 

" न्यायाधिकरण ” याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, असा आहे. 
( २ ) जे शब्द वा वाक्प्रयोग या नियमांमध्ये वापरलेले आहेत तथापि त्यांच्या या उपर व्याख्या देण्यात आलेल्या नाहीत , अशा शब्दांना 
अधिनियमात जे अर्थ प्रदान करण्यात आलेले आहेत तेच अर्थप्राप्त असतील , व जेथे लागू असेल तेथे एक वचनामध्ये अनेक वचन व याउलट 
समाविष्ट आहेत . 


- 


. 


राज्य 


अध्यक्ष 


- सदस्य 


. 


सदस्य 


३. न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती. राज्य शासन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार राजपत्रात प्रसिद्ध केल्या 
जाणाऱ्या अधिसूचनेद्वारा, राज्य न्यायालयीन सेवेतील, जिल्हा, सत्र न्यायाधीश किंवा दिवाणी न्यायाधीश वर्ग-१ पेक्षा कमी नाही , असा दर्जा धारण 
करणाऱ्या एका व्यक्तीची न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करेल . 

परंतु असे की , उर्दू भाषेचे समुचित ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तीला प्राधान्य देण्यात येईल ; 
परंतु असेही की , या नियमाखाली नियुक्ती केला जाणारा अध्यक्ष हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असेल. 
४. सदस्यांची नियुक्ती. (१) राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे न्यायाधिकरण सदस्यांची नियुक्ती करेल . 

( २ ) अधिनियमातील कलम ८३ च्या उप-कलम ४ च्या पोट-कलम (ब ) खाली नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सदस्यांच्या पदावर , राज्य नागरी 
सेवेतील अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी संवर्गातील एका अधिकाऱ्याची बदली वा प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात यावी : 

परंतु असे की , राज्य नागरी सेवेतील अधिकारी उपलब्ध नसल्यास राज्य शासन कोणत्याही समकक्ष दर्जाच्या शासकीय अधिकाऱ्याची सदस्य 
म्हणून नियुक्ती करेल : 

परंतु असेही की, या नियमाखाली नियुक्ती केला जाणारा सदस्य हा अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असेल . 

( ३ ) (i) अधिनियमातील कलम ८३ च्या उप- कलम ४ च्या पोट कलम ( क ) खाली नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सदस्यांच्या पदावर, 
शासनाद्वारा गठीत केल्या गेलेल्या व पुढे नमूद संरचना असलेल्या समितीकडून नियुक्ती करण्यात येईल . 

( १) सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग 
( २ ) सचिव / प्रधान सचिव , विधि व न्याय विभाग 

( ३ ) महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या बार कौन्सीलचे अध्यक्ष वा सदस्य 
परंतु असे की , या नियमाखाली सदस्य म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती ही कायद्याची पदवी धारण करणारी व मुस्लीम कायदा व 
विधितत्वमीमांसाचे ज्ञान असणारी असणे आवश्यक असेल. 

परंतु असेही की , या नियमाखाली नियुक्ती केला जाणारा सदस्य हा अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असेल . 
(ii) या उप-नियमाखाली सदस्य म्हणून नियुक्ती केल्या जाणाऱ्या व्यक्तीचेत्याच्या नियुक्तीच्या वेळी ४५ वर्षापेक्षा कमी वय नसावे. 
( ४ ) या नियमाखाली न्यायाधिकरणावर सदस्याची नियुक्ती करतांना उर्दू भाषेचे समुचित ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तीस प्राधान्य देण्यात येईल. 

( ५ ) अध्यक्षांचे सेवावधीचे वय हे, त्यांना लागू असलेल्या नियमांनुसार ते सेवावधीचे वय ज्या महिन्यात पूर्ण करत असतील त्या महिन्याचा 
शेवटचा दिवस, असे असेल. नियम ४ च्या उप -नियम ( २ ) खाली नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्याच्या सेवावधीचे वय हे, 
त्यांना लागू असलेल्या नियमांनुसार ते सेवावधीचे वय ज्या महिन्यात पूर्ण करत असतील त्या महिन्याचा शेवटचा दिवस , असे असेल. 

न्यायाधिकरणावरील अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाळ . न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचा कार्यकाळ हा त्यांनी 
आपआपल्या पदावर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्ष असा असेल. 

वेतन व भत्ते.- (१) नियम ३ खाली नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांना त्यांच्या मूळ संवर्गातील नियमित 
वेतनश्रेणीतील वेतन व त्यांना लागू असणाऱ्या प्रतिनियुक्तीच्या सामान्य अटींच्या अधीन राहून शासनाकडून वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येतील 
असे भत्ते अनुज्ञेय असतील . 

( २) नियम ४ च्या उप-नियम ( २) खाली नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सदस्यांना त्यांच्या मूळ संवर्गातील नियमित वेतनश्रेणीतील वेतन व 
त्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून लागू असणाऱ्या प्रतिनियुक्तीच्या सामान्य अटींच्या अधीन राहून शासनाकडून वेळोवेळीनिर्धारित करण्यात येतील 
असे भत्ते अनुज्ञेय असतील . 


५ . 


- 


६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर २९ , २०१५ / पौष ८, शके १ ९३७ 


३ 


७ . 


- 


( ३) नियम ४ च्या उप -नियम ३ खालीनियुक्त केल्या जाणाऱ्या सदस्यांना वेतन बँड १५,६००-३९,१०० व ग्रेड वेतन रु .७,६०० सहवेतन 
आणि वर्ग- अ च्या शासकीय अधिकाऱ्यांना लागू असलेले भत्ते लागू राहतील. 
न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांना 

काढून टाकणे.. 

राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांना काढून 
टाकेल जर ते, 

( अ ) ते विकल मन असलेली व्यक्ती असल्याचे आढळून आल्यास ; 
( ब ) ते अमुक्त नादार असल्यास ; 

( क ) ते नैतिक अधिपतनाचा समावेश असलेल्या अपराधासाठी सिद्धापराधी असल्यास व त्यांची अपराधसिद्धी फिरविण्यात आलेली 
नसेल किंवा त्यांना सदर अपराधाकरिता संपूर्ण माफी प्रदान करण्यात आलेली नसेल 

( ड ) कार्य करण्यास नकार देत असतील किंवा कार्य करण्यास असमर्थ असतील किंवा, त्यांनी सादर केलेल्या स्पष्टीकरणाची 
सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाचे असे मत झाले असेल की , ते न्यायाधिकरणाच्या हितांशी पूर्वग्रह दूषित प्रकारे कार्य करत आहेत . 

नियम ३ खाली आणि नियम ४ च्या उप -नियम ( २) आणि ( ३ ) खालीनियुक्त करण्यात आलेले अध्यक्ष आणि सदस्य हे लोकसेवक 
असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या सेवा नियमांद्वारे शासित केल्या जातील . 


८ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


जयश्री मुखर्जी, 


शासनाच्या प्रधान सचिव . 


भाग चार - अ - २१४-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर २ ९, २०१५ / पौष ८, शके १ ९ ३७ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th December 2015 . 


NOTIFICATION 


CG 


WAKF ACT , 1995 . 

No. Wakf 2015 / C.R . 57/Desk -4.— In exercise of the powers conferred by sub -section (1) and 
clause (xxiia ) of sub - section (2 ) of section 109 of the Wakf Act, 1995 ( 43 of 1995 ), and of all other 
powers enabling it in that behalf , and in supersession of existing rules , orders or instruments 
made in this behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the rules regulating the 
appointment and conditions of service to the post of Chairman and other Members of the 
Maharashtra Wakf Tribunal, under the administrative control of the Minorities Development 
Department , as follows, namely : 

1. Short Title . — These rules may be called the Maharashtra State Wakf Tribunal 
(Appointment and Conditions of Service of Chairman & Members) Rules , 2015 . 

2. Definitions.— ( 1 ) In these rules, unless the context requires otherwise , 
( a ) “ Act " means the Wakf Act , 1995 (43 of 1995 ); 
(6 ) Chairman ” means the Chairman of Maharashtra State Wakf Tribunal; 

( c ) “ Committee ” means the Committee constituted under sub - rule ( 3 ) of rule 4 of these 
rules ; 

(d ) “ Degree ” means a degree of a statutory university ; 

(e ) Department ” means the Minorities Development Department of the Government of 
Maharashtra ; 
(f) “ Government means the Government of Maharashtra ; 

High Court ” means the Hon ble High Court of Judicature at Bombay with its benches 
at Nagpur and Aurangabad ; 

(h ) “ Law & Judiciary Department ” means the Law & Judiciary Department of the 
Government of Maharashtra ; 

(i) “ Member ” means the Member of Maharashtra State Wakf Tribunal; 
(j) “ Tribunal ” means the Maharashtra State Wakf Tribunal; 

( 2) Words and expressions used in these rules but not defined hereinabove shall have the 
same meanings as respectively assigned to them in the Act and wherever applicable , the singular 
includes the plural and vice - versa . 

3. Appointment of Chairman of Tribunal. — The State Government shall , by notification in 
the OfficialGazette , appoint a person as the Chairman of the Tribunal, on the recommendation of 
the High Court of Judicature at Bombay , who is a member of the State Judicial Service holding a 
rank , not below that of a District , Sessions Judge or Civil Judge , Class -I : 

Provided that, preference shall be given to the person having adequate knowledge of Urdu : 

Provided further that, the Chairman appointed under this rule shall be under the 
administrative control of the High Court of Judicature at Bombay. 

4. Appointment of Members of Tribunal. — ( 1 ) The State Government may , by notification 
in the Official Gazette , appoint the Members of the Tribunal. 

( 2) Appointment to the post of Member of the Tribunal, under clause (b ) of sub -section (4 ) of 
section 83 of the Act shall be made by transfer or deputation of a person who is an officer from the 
State Civil Services, equivalent in rank to that of the Additional District Magistrate : 

Provided that, in case of non - availability of an officer of the State Civil Services , the 
Government may appoint any Government Officer of the equivalent rank , as a Member : 

Provided further that, the Member appointed under this clause shall be under the 
administrative control of the Minorities Development Department . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर २९ , २०१५ / पौष ८ , 


शके १ ९ ३७ 


( 3 ) (i ) Appointment to the post of the Member of the Tribunal under clause (c ) of sub -section 
(4 ) of section 83 of the Act shall be made by a Committee constituted by the State Government 
consisting of the, 
( 1 ) Secretary /Principal Secretary /Additional Chief 

Chairman 
Secretary , Minorities Development Department 
( 2 ) Secretary / Principal Secretary , Law and Judiciary 

Member 
Department 
( 3 ) Chairman or Member of the Bar Council of 

Member 
Maharashtra and Goa 
Provided that, the person to be appointed as a Member under this clause shall possess a 
degree in Law and have knowledge of Muslim Law & Jurisprudence : 

Provided further that, the Member appointed under this clause shall be under the 
administrative control of the Minorities Development Department of the Government. 

( ii ) The person to be appointed as the Member under this sub -rule shall not be less than 
forty - five years of age on the date of his appointment. 

(4 ) For appointment as the member of the Tribunal under this rule, preference shall be 
given to the person having adequate knowledge of Urdu . 

(5 ) The age of superannuation of the Chairman shall be the last day of the month in which he 
attains the age of superannuation as per the rules applicable to him . The age of superannuation 
of the Member of the Tribunal appointed under sub - rule (2 ) of rule 4 shall be the last day of the 
month in which he attains the age of superannuation as per the rules applicable to him . 

5. Term of Office of Chairman and Members of Tribunal. — The term of office of the Chairman 
and Members of the Tribunal shall be for a period of five years from the date they assume their 
respective offices . 

6. Pay and allowances . — ( 1) The Chairman of the Tribunal appointed under rule 3 shall be 
entitled to draw the salary in his respective cadre in regular pay scales along with such other 
allowances as may be fixed by the State Government from time to time, subject to usual terms of 
deputation as applicable to him . 

( 2 ) The Member appointed under sub - rule (2 ) of rule 4 shall be entitled to draw the salary in 
his respective cadre in regular pay scales along with such other allowances as may be fixed by the 
State Government from time to time, subject to usual terms of deputation as applicable to him as 
a Government servant. 

( 3 ) The Member appointed under sub - rule ( 3) of rule 4 shall be entitled to get the salary in 
the pay band of Rupees 15,600-39,100 with the grade pay of Rupees 7,600 with allowances 
admissible to a Group A officer of the Government. 

7. Removal of member of Tribunal— The State Government may , by notification in the 
Official Gazette , remove the Member of Tribunal if he, 

( a ) is found to be a person of unsound mind ; 
(6 ) is an undischarged insolvent ; 

(c) has been convicted of an offence involving moral turpitude, such conviction has not 
been reversed or he has not been granted full pardon in respect of such offence ; 

( d ) refuses to act or is incapable of acting or acts in a manner which the State 
Government , after hearing any explanation that he may offer , considers to be prejudicial to 
the interest of the Tribunal. 

8. The Chairman and the Members appointed under rule 3 and sub- rule ( 2 ) & ( 3 ) of rule 4 
shall be deemed to be a public servant and shall be governed by their respective Service Rules 
applicable to them . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JAYASHREE MUKHERJEE , 
Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


